बंदरातील भरीव गाळ उपसणी (3049 
०७३२) या योजनेसाठी सन २०२०-२१ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत निधीपैकी रू.३.५० कोटी 
इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ११२०/प्र.क्र.४१/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/मुकाअ/साअचिस/लेखा/२८७८,दि.०३.११.२०२० 
२. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/साअचिस/यांआ/५२४,दि.०९.११.२०२० 
३. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/साअचिस/यांआ/६४१, दि.२२.१२.२०२० 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “बंदरातील भरीव गाळ उपसणी” या 


योजनेकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.१०.०० कोटी 


इतक्या रकमेपैकी रु.३.५० कोटी (रुपये तीन कोटी पन्नास लक्ष) इतका निधी खालील कामांसाठी खर्च 


करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | कामाचे नाव अंदाजपत्रकिय । प्रशासकिय मान्यतेचा सन २०२०-२१ 
क्र. किंमत आदेश क्रमांक व दिनांक =| Hea वितरीत 
करावयाचा निधी 
। मांडवा बंदरात नौकानयन | ७.३७ कोटी  । क्र.ममेबो/मुकाअ/साअचिस/ | २.९७ कोटी 
मार्गातील गाळ उपसणी प्रशासकिय मान्यता/२०१९- 
करणे २०/७१६०, ३०.१२.२०१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ११२०/प्र.क्र.४१/बंदरे-२ 


२ ।मांडवा बंदरात नौकानयन | ४.८६ कोटी । क्र.ममेबो/मुकाअ/साअचिस/ | ०.५३ कोटी 
मार्गाधीळ गाळ उपसणी प्र.मा./ले.शि.-३०५१०७३२/ 
करणे २०२०-२१/२१७७, 
दि.२५.०८.२०२० 
एकूण १२.२३ कोटी ३.५० कोटी 


२. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर व विहित काळावधीत 


खर्ची पडेळ, याबाबत आवश्‍यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 


३. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० व दि.०४.०५.२०२० च्या 


परिपत्रकातील सूचनांचे व तरतुदींचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत 


खर्च न होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकिय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 


४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२१ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनास सादर 


करण्यात यावी. 


५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 


महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड हे राहतील. 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, ३०५१- बंदरे व दिपगृहे, ०० ०२ लहान बंदरे, (८०) 


सर्वसाधारण, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) मेरीटाईम बोर्डास सहायक 


अनुदान, (०१) (०५) बंदरात मोठ्या प्रमाणात गाळ उपसणी (राज्य) कार्यक्रम, ३१ सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर) (३०५१ ०७३२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


9. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातीळ 


AH मधील १ ते १० अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र 


मेरीटाईम बोर्डास अदा करण्यात आलेल्या रू.२.४५ कोटीपैकी रू.३४.७८ लक्ष खर्च केल्याचे व उर्वरीत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ११२०/प्र.क्र.४१/बंदरे-२ 


रू.२.१० कोटी निधी समर्पित केल्याबाबतचे उपयोगीता प्रमाणपत्र संदर्भाधीन दि.०९.११.२०२० च्या 


पत्रान्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने सादर केलेले आहे. 


८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४४/२०२०/का.१४६१, 


दि.२५.११.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९०/२०२०/व्यय-८, दि.२७.११.२०२० नुसार 


निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०१०५१२३२२९६९२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Bhikan Onk 


ki 
7 DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME DEPARTMENT, 
hikan Onkar 00000 


2.5.4.20=cb64a92ffb1a1fc675b87b99d 1 33c8e4ffed848f8ec9727d5082eb07 
dbbe3343, 


pseudonym=275A9F330CC9FDA3AC47ABC1 1COD5C541DE78A2F, 
INumber=2CF77A3A2916BE200D3D9A0961 DF4F9F77CC14E167C7FCE 
(C2EA903E779A2239A, Bhikan Onkar Thaki 


Date: 2021.03.10 14:47:43 +05'30' 


(भि.ओं.ठाकूर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


